उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील कै.बी.जी.छाया उपजिल्हा 
रुग्णालय,अंबरनाथ जि.ठाणे येथील २३ अस्थायी 
पद पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८ /प्र.क्र.५१९/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, जी.टी.रुग्णालय आवार 
मुंबई ९४०० 004 
दिनांक : १० जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 

. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमयुपी- २०१६/प्र.क्र.३०९/नवि-१९,दि.१७ नोव्हेंबर,२०१६ 

. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अंनप २०११/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३ अ, दि.२१.५.२०१८ 

. सहसंचालक,रुग्णालये (राज्यस्तर) आरोग्य सेवा,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष ३/टे-१२/ 
अंबरनाथकैबीछायानवनिर्मीत /अपदे/सन १८-१९ /४६५२-५३/ दि.६ डिसेंबर २०१८ 


AD Oo 


AN 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये अंबरनाथ नगरपरिषदेचे कै.बी.जी.छाया हॉस्पिटल 
या विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले असून अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार कै.बी.जी.छाया 
उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ येथे एकूण ४८ पदांची निर्मिती करण्यात आली असून सहसंचालक,रुग्णालये 
(राज्यस्तर) आरोग्य सेवा,मुंबई यांचे उपरोक्‍त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वरील पदांपैकी २३ अस्थाई पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

आता या शासन निर्णया अन्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई 
मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील ५० खाटांचे कै.बी.जी.छाया उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ येथील २३ 
अस्थायी पदांना दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खालील दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा 
खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आर -१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकीत्सा 

११० (७) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना 

(0§)(09)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१००२२६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.५१९/आरोग्य 3 अ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.७ सप्टेबर ,२०१८ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१५१६३४३४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


e 
Raj eC al d fa Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad50aba9dc28b 
b31a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa24e20d6f89 


Shamra O} ] K QU IEE aststortecetetatoncsasesees, crRajendra Sharraoj 


Kaurte 
Date: 2019.01.10 16:49:25 +05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवासंचालनालय, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ,ठाणे 

. जिल्हा शल्य चिकीत्सक,जिल्हा रुग्णालय,ठाणे. 

. dente अधिक्षक, कै.बी.जी.छाया उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 


१०.वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.५१९/आरोग्य 3 अ 


शासन निर्णय-अपदे-क्रमांक ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,२०१८.क्र.प्र/५१९-आ/२ अ 


विवरणपत्र 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेड पे ( रुपये) अस्थाई पद 
संख्या 

a वैद्यकीय अधिक्षक १५६००- ३९१००(ग्रेड पे ६६००) i, ८” =i 

2 वैद्यकीय अधिकारी शास्त्रक्रिया) १५६००- ३९१००( ग्रेडपे ५४००) a: oer 

3 वैद्यकोय अधिकारी (स्त्रीरोग प्रसुती तज्ञ) १५६००- ३९००(ग्रेड पे ५४००) ॥. भे. | 

४ वैद्यकीय अधिकारी ( बधिरीकरण SAS) | १५६००- ३९१००(ग्रेड पे ५४००) a 

५ वैद्यकीय अधिकारी ( भिषक) १५६००- ३९१००(ग्रेड पे ५४०० i; = 2 घा 

& वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) १५६००- ३९१००(ग्रेड पे ५४००) =a 

७ वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष) १५६००- ३९१००(ग्रेड पे ५४००) २ 

é सहायक अधिसेविका ९३००- ३४८००(ग्रेड पे ४४००) — aa 

९ परिसेविका ९३००- ३४८००(ग्रेड पे ४३००) Q 

१० | अधिपरिचारिका ९३००- ३४८००(ग्रेड पे ४२००) ५ 

Pe] प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९३००- ३४८००(ग्रेड पे ४२००) — aa 

१२ | औषध निर्माण अधिकारी ५२००- २०२००(ग्रेड पे २८००) २ 

१३ । लेखापालसहायक अधिक्षक/ ९३००- ३४८००(ग्रेड पे ४२००) |: _ a 

१४8 वरिष्ठ लिपिक ५२००- २०२००(ग्रेड पे २४००) a: ao 

१५ | कनिष्ठ लिपिक ५२००- २०२००(ग्रेडपे Woo) | १ 

१६ । ठास्त्रक्रियागृह परिचर ५२००- २०२०९(ग्रेडपे १८००) | १ | 
एकूण पदे २३ 


KEKKKKKKKKEKKEKKERKEKEKRKRRKEKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


